मांडळ लघु प्रकल्प ता.जि.धुळे अंतर्गत कालव्यावरील 
विविध बांधकामाच्या दुरुस्तीस विशेष दुरुस्ती अंतर्गत 
प्रशासकोय मान्यता. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक:प्रमाप्र-२०२४/ (प्र.क्र.८६/२०२४)/ सिंव्य(कामे) 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक: २० सप्टेंबर २०२४ 


१. कार्यकारी संचालक,तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ जळगांव यांचे पत्र.जा.क्र.तापाविम- 
[FRM -४- /५२७/ २०२४/दि. ०५/०२/२०२४ 

. शासन निर्णय - २०१७/५६६/१७/सिंव्य(कामे), दि.३१/०८/२०१८. 

. शासन निर्णय - २०१८/५५१/१७/सिंव्य(कामे), दि.२७/११/२०१८. 

. शासन निर्णय - २०१३/७८५/१३/ सिंव्य (कामे) दि.१/८/२०१९. 

. शासन परिपत्रक- प्रमा-२०१३/७८५/१३/ सिंव्य (कामे), दि.१६/९/२०२१. 

. शासन परिपत्रक क्र-प्रमार०१३/(७८५/१३)/ सिंव्य (कामे), दि १/१/२०१५. 

. शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-२०२२/प्र.क्र.५१६/२०२२/सिंव्य(कामे) दिनांक १४/०३/२०२३. 


Co mn /्रा Ke ww Ww 


प्रस्तावना:- 


मांडळ ता. जि.धुळे येथे मांडळ लघु तलावाचे काम सन २००८ मध्ये पूर्ण झालेले असून सदर प्रकल्प हे 

बोरी नदीवर मांडळ गाव जवळ बांधण्यात आलेला आहे. सदर प्रकल्प हे माती धरण असून धरणाची लांबी 

१२७०.७० मी. ब धरणाची कमाल उंची १३.५६ मी. आहे. प्रकल्पाचे लाभक्षेत्र ५०४.०० हे. असून सिंचन क्षेत्र 
३८८.०० हे, आहे. 

लघु पाटबंधारे तलाव मांडळ ता. जि.धुळे. या प्रकल्पाचे काम असून प्रकल्पाचे काम सन 2008 मध्ये 

पुर्ण झालेले आहे. सदर बांधकाम पूर्ण होऊन १५ वर्ष झालेली आहेत. सदर प्रकल्पास एक मुख्य कालवा 

असून कालव्याची लांबी ७.६० कि.मी. आहे. मागील काही वर्षात अतिवृष्टीमुळे कालव्यावर काही 

बांधकामाची पडझड झालेली आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रामाणात पाणी नाश होऊन सिंचन क्षेत्रात घट झालेली 

आहे. कालव्यावरील जलसेतू ब इतर काही बांधकामा मधून गळती होत आहेत. त्यामुळे सिंचन व्यवस्थापन 


करणे अतिशय त्रासदायक झालेले आहे. 


मांडळ लघु प्रकल्पावरील Pipe जलसेतु सा.क्र. ७०० मी., सा.क्र. ८१० मी., सा.क्र. १३५० मी., सा.क्र. 

२०६० मी., सा.क्र. ३०४२ मी., सा.क्र. ३३६० मी., सा.क्र. ४२३० मी., सा.क्र. ४४७० मी., सा.क्र. ४९४० 
मी., सा.क्र. ५२३० मी., सा.क्र. ५६०० AL, सा.क्र. ६०८० मी., आणि सा.क्र. ७५७० मी., Head Wall ला 
seo निम्न बाजुस Jacketing करणे, Wing Wall ला Coping करणे, Abutment व Wing Wall ला 
Pointing करणे, जलसेतुच्या उर्ध्व ब निम्न बाजुस १० मी अस्तरीकरण करणे या कामांचा समावेश केलेला 
आहे. 

या पार्श्वभूमीवर मांडळ लघु प्रकल्प ता.जि.धुळे अंतर्गत कालव्यावरील विविध बांधकामाच्या 
दुरुस्तीस विशेष दुरूस्ती अंतर्गत प्रशासकीय मान्यता देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 
त्याअनुषंगाने शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 
शासन निर्णय:- 

मांडळ लघु प्रकल्प ता.जि.धुळे अंतर्गत कालव्यावरील विविध बांधकामाच्या दुरुस्ती कामाच्या 
अंदाजपत्रकास विशेष दुरुस्ती अंतर्गत रु. ४७,४३,९५५/- (रु सत्तेचाळीस लक्ष त्रेचाळीस हजार नऊशे 
पंच्चावन्न फक्त) एवढ्या खर्चाचा प्रस्तावास खालील अटीच्या अधीन राहून सोबतच्या प्रपत्रानुसार प्रशासकीय 
मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे 


१. तांत्रिक मान्यता, निविदा प्रक्रिया , कामाचे नियोजन व पूर्णत्व, प्रशासकीय मान्यतेच्या मर्यादेत खर्च 
करणे इ. बाबींसाठी प्रचलित शासन निर्णय / परिपत्रके यांचे पालन करणे बंधनकारक राहिल. 

२. प्रस्तावित कामांमुळे होणाऱ्या खोदकाम तोडफोड याव्दारे उपलब्ध होणारे बांधकाम साहित्याचा पूर्ण 
वापर करुन बचत साधावी. 

३. सदर अंदाजपत्रकातील कामांसाठी कोणत्याही प्रयोजनार्थ सर्वसाधारणपणे मंजूर प्रशासकीय 
मान्यतेच्या मर्यादेबाहेर जाऊन,निधी वितरण अथवा अतिरिक्‍त खर्च करता येणार नाही. 

४. सदर दुरूस्ती काम सुरु करण्यापूर्वी प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातर्गत पाणी वापर संस्था स्थापित करून 
काम पूर्ण झाल्यानंतर लाभक्षेत्र हस्तांतरीत करणेची संपूर्ण जबाबदारी क्षेत्रिय अधिका-यांची राहील. 

५. प्रशासकोय मान्यता म्हणजे अहवालातील तांत्रिक बाबी अथवा निविदा विषयक क्षेत्रीय स्तरावरील 
निर्णयास मान्यता गृहीत धरली जाणार नाही. 

६. प्रस्तावित दुरस्तीकामांद्रारे अंदाजे २६३ हेक्‍टर सिंचन क्षेत्र पुनर्स्थापित करण्याची जबाबदारी क्षेत्रिय 
अधिकारी यांची राहील. 

७. प्रत्यक्ष सिंचन ब पाणीपट्टी वाढविण्याबाबत क्षेत्रिय अधिका-यांनी प्रयत्न करावेत. 


प्रस्तावित कामासाठी होणारा खर्च ४७०२ लघु पाटबंधारे प्रकल्प यावरील भांडवली खर्च, ८०- 
सर्वसाधारण, १९०-सार्वजनिक क्षेत्रातील ब इतर उपक्रमातील गुंतबणुका विशेष दुरूस्ती/विस्तार व सुधारणा 
कार्यक्रमाअंतर्गत भाग भांडवली अंशदान,(००)(१७)तापी पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग भांडवली 
अंशदान (कार्यक्रम) (४७०२ ७४७२) (योजनांतर्गत) ५४ गुंतवणुका या लेखाशिर्षाखाली टाकुन मंजुर 
अनुदानातुन भागवावा. 


या कामास प्रदान करण्यात आलेली प्रशासकोय मान्यता सिंव्य (कामे) कार्यासनाच्या नोंदवही मध्ये क्र. 
२४ सन २०२४-२५ मध्ये नोंदविण्यात आलेली आहे. 
सदर शासन निर्णय संकेतस्थळावर www.maharashtra.gov.in उपलब्ध करण्यात आला असून 
त्यांचा संगणक संकेतांक २०२४०९२०१७०३१९४९२७ असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


NAMITA GAURAV. बयाना emis 
BASER 9 
( न.गो.बसेर ) 
शासनाच्या उपसचिव 


सोबत सहपत्र -: 
प्रत:- 
१) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, 
२) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 
३) मा.उपमुख्यमंत्री (जलसंपदा/ वित्त) यांचे प्रधान सचिव, 
४) मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्षविधानसभा,विधानभवन, मुंबई. 
५) मा.उपसभापती,विधानपरिषद,विधानभवन, मुंबई. 
६) मा.विरोधीपक्षनेते, विधानसभा,मुंबई यांचे कार्यालय,विधानभवन, मुंबई. 
७) मा.विरोधीपक्षनेते, विधानपरिषद ,मुंबई यांचे कार्यालय,विधानभवन, मुंबई. 
८) अपर मुख्य सचिव (वित्त) , वित्त विभाग,मंत्रालय,मुंबई, 
९) अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग,मंत्रालय,मुंबई, 
१०) अपर मुख्य सचिव (जलसंपदा) ,जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई, 
११) सचिव (जसंव्य व लाक्षेवि),जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई, 
१२) सचिव (प्रकल्प समन्वय),जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई, 
१३) महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा),महाराष्ट्र राज्य,मुंबई, 
१४) महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा),महाराष्ट्र राज्य,नागपूर, 
१५) कार्यकारी संचालक,तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव, 
१६) मुख्य अभियंता, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव, 
१७) आंतरवित्त सल्लागार व सहसचिव, जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 
१८) अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, जळगांव, 
१९) कार्यकारी अभियंता ,धुळे पाटबंधारे विभाग ,धुळे 
२०) सिं.व्य(कामे) कार्यासन संग्रहार्थ. 


शासन निर्णय क्रमांक:प्रमाप्र-२०२४/ (प्र.क्र.८६/२०२४)/ सिंव्य (कामे), 


दि. २० /९/२०२४ चे सहपत्र 


अ.क्र. शिकायला शासनस्तराव 
पडताळणी नंतरची 

किमत (रु.) 

१ सी-कामे 

२ काम प्रित्यर्थ रक्कम (Work portion cost) 3366155 

३ ण खनिज रक्‍्कम(7२०११॥४५) 637246 

4 1 % Tamt(Insurance) 33661 

ष्‌ 18 % सेवा व वस्तु कर (GST) 605908 

द 3% अनुषांगीक खर्च (Contingencies) 100985 

७ एकुण रक्‍कम(1'०81] cost) 4743955 

NAMITA 


GAURAV BASER 


( न.गो.बसेर ) 
शासनाच्या उपसचिव 


